शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या 
व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या 
विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण 
देण्याकरिता निवड करण्यात आलेल्या 
संस्थांना मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एचएससी-१७०७/(२२२/०७)/ 
उमाशि-१, दिनांक २५ मार्च, २०१० 
2) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२०२/एसडी २, 
दिनांक ७ जानेवारी, २०१७ 


प्रस्तावना :- 

शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपर्निर्दिष्ट दिनांक ७ जानेवारी, २०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये शास्त्रीय कला, चित्रकला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी 
होणा-या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षेत वाढीव गुण देण्याची नवीन 
कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून शास्त्रीय कला क्षेत्र तसेच लोककला क्षेत्रात सहभागी होणा- 
या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याकरिता विहित निकष पूर्ण करणा-या संस्थांना दरवर्षी मान्यता 
या विभागामार्फत देण्यात येते. 


२. सन २०१९ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) परीक्षेत वाढीव गुण देण्याकरिता संस्थांची 
निवड करण्यासाठी दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी छाननी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली 
होती. सदर बैठकीत सन २०१८-१९ करीता पात्र ठरणा-या संस्थांच्या नावांची शिफारस करतानाच ज्या 
संस्था सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या सलग तिन्ही शौक्षणिक वर्षाकरिता पात्र 
ठरविण्यात आल्या आहेत SAM संस्थांना पुढील ३ वर्षासाठी पुनश्च: नोंदणी करण्याची आवश्‍यकता नाही 
अशी शिफारस छाननी समितीने केळी. सदर शिफारशीनुसार संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शास्त्रीय कला गायन, वादन व नृत्य क्षेत्रातील संस्था तसेच 
लोककला क्षेत्रातील संस्थांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये मार्च, २०१९ पासून होणा-या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये 
(इयत्ता १० वी) विद्यार्थ्यांना वाढीव गुणांची सवलत देण्याकरीता शास्त्रीय संगीत, नृत्य व वादन तसेच 
लोककला क्षेत्रातील खालील संस्थांची प्रमाणपत्र देण्याकरीता निवड करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


शास्त्रीय गायन, वादन व नृत्य या क्षेत्रातील संस्था 


तक्‍ता-अ 
अ.क्र. पंस्थेचे नांव पत्ता 
aa . _ भारतीय संगीत प्रसारक | ४९५, शनिवार पेठ,मेहूणपुरा, पुणे 
मंडळाचे गंधर्व महाविद्यालय 
२. | भारती विद्यापीठ भारती विद्यापीठ भवन, लालबहादूर शास्त्री मार्ग, 
पुणे ४११ ०३० 
३. । रचना नृत्य विद्यालय १०२/१०३, नंदिनी अपार्टमेंट, da ऑफ इंडियाच्या बाजूला, 
डी. पी. रोड, कात्रज, बदलापूर (पूर्वी, जि. ठाणे ४२१ ५०३ 
४. | स्वरांजली बहुउद्देशीय संगीत | स्वरांजळी निवास, डब्ल्यू.टी-१, भक्‍ती कन्स्ट्रक्‍्ठान, 
शिक्षण संस्था बीड - ४३१ १२२ 
५. | कमलाभवानी बहुउद्देशीय | करमाळा, मु. पो. करमाळा, जि. सोलापूर 
संस्था संचलीत सुरताल 
संगीत विद्यालय 
६. | कलावधिनी चॅरिटेबल ट्रस्ट | १५८२/१५७५, ब सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे ४११ ०३० 
७. | कलांगण ४, कौस्तुभ, अनंत पाटील मार्ग, दादर (प) मुंबई २८ 
श्री एकनाथ संगीत | RAT प्रसाद बिल्डिंग, मुकबधीर शाळेमागे, राधानगरी शेजारी, 
महाविद्यालय BHA नगर, उत्तर नगर रोड, बीड 
९. । मृदंगाचार्य जालिंदर सस्ते | मु. पो. येडशी, जि. उस्मानाबाद 
वारकरी सेवा मंडळ 
a ०. | सुशिला पृथ्वीराज चव्हाण | २/२४, वॉर्डन बिल्डिंग, जी. के. मार्ग, SBR परेल, मुंबई 
प्रतिष्ठान 
पिं १. | कलानंद नृत्य संस्था २०१/२९, विजय see सोसायटी, वाघबीळ रोड, ऑफ 
जी.बी. रोड, ठाणे (प) ४०० ६१५ 
१२. | संगीत ज्ञानपीठ गणाधीश रेसिडन्सी, मोहन नगर, जळगाव ४२५ ००२ 
१३. | आर्ट सोसायटी डी ४०४, तिरुपती अपार्टमेंट, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व) 
जि. ठाणे ४०१ १०५. 
१४. । अखिल भारतीय गांधर्व | सेक्टर ९-अ, प्लॉट नं. ५, वाशी, नवी मुंबई yoo ७०३ 
महाविद्यालय मंडळ 
१५. | नालंदा भरत नाटयम्‌ नृत्य | सप्तशृंगी बंगला, अमृतबाग सोसायटी, मनिषा नगर, कळवा, 
ट्र्स्ट ठाणे ४०० ६०५ 
१६. | पुणे भारत गायन समाज १४८६ शुक्रवार पेठ, डानिपारा जवळ, बाजीराव रोड, 
पुणे ४११ ००२ 
१७. । मुद्रा आर्ट अकादमी डी/८-६५ मयुरेश को.आप.हौ.सो. (म्हाडा), सावरकर नगर, 
ठाणे (प) ४०० ६०६ 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


१८. । आलाप बहुउद्देशीय | १/२१, नवीन सुभेदार ले-आऊट, नागपूर - २४ 
सांस्कृतिक व सामाजिक 
संस्था 
१९. । महाराष्ट्र संगीत अध्यापक | प्रांतीक कार्यालय, खामगांव, गोपाळकृष्ण केला नगर, सिव्हील 
महामंडळ लाईन खामगांव, ता. खामगांव, जि. बुलढाणा 
२०. | कलाश्री बहुउद्देशीय सेवाभावी | सन्मती २६-बी, आदित्यनगर, उल्का नगरी, औरंगाबाद - ४३१ 
अकादमी ००५ 
२१. | नालंदा डान्स रिसर्च सेंटर । प्लॉट ए-७/१, एन. एस. रोड नं. १०, जे. व्ही. पी. डी. स्कीम, 
विलेपार्ले (प), मुंबई -४०० ०४९ 
२२. | पवार तबला अकादमी १५७०, कानडे मारुती लेन, पवार तबला अकादमी, 
नाशिक - ४२२ ००१ 
२३. | नादब्रम्ह संगीत शिक्षण संस्था | कालिका नगर, माजलगांव, ता. माजलगांव,जि बीड ४३१ १३१ 
२४. | आर्ट सोसायटी कोणार्क गार्डन, ई-७, बिबवेवाडी गांव, पुणे - ४११ ०३७ 
२५. | कनकलता प्रतिष्ठान २, प्रकाशदीप अपार्टमेंट, बापा सिताराम मार्ग, हिरावाडी रोड, 
पंचवटी, नाशिक - ४२२ ००३ 
२६. ।के. कडू पाटील सेवाभावी | कृष्णापूर, बिडकीन, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 
चॅरिटेबल संस्था 
२७. | नृत्यालिका ई-३/४, अपना घर सोसायटी, पंप हाऊस, अंधेरी (पूर्व), 
मुंबई - ४०० ०६० 
२८. | जय शिव बहुउद्देशीय शिक्षण | द्वारा - विद्यावर्धिनी विद्यालय, मिरकले नगर, अहमदपूर, जि. 
मंडळ लातूर - ४१३ ५१५ 
२९. श्री संत सदगुरु तुकाराम | शिरसमार्ग, ता. गेवराई, जि. बीड 
महाराज प्रतिष्ठान 
३०. | at संत एकनाथ शिक्षण | मु. पो. जायकवाडी (उत्तर) ता. पैठण, जि. औरंगाबाद 
प्रसारक मंडळ 
३१. । भारतीय संगीत समिती 3/94, आनंद बिल्डिंग, एस. व्ही. रोड, माळाड (पो, 
मुंबई - ४०० ०६४ 
३२. | गरवारे कम्युनिटी सेटर एन-७, बी-१, सिडको पोलीस स्टेशन समोर, सिडको, 
औरंगाबाद - ४३१ ००३ 
३३. | कलानंद कथाक नृत्य संस्था | २, मातृप्रेम, घारपुरे घाट, गंगापूर रोड, नाशिक - ४२२ ००२ 
३४. । नागरी सांस्कृतिक व | रामनगरवाडनं. १, गोंदिया 
बहुउद्देशीय संस्था 
३५. | व्हायोलीन अकादमी ११२, GARI, सहकार नगर-२, तुळशीबागवाले कॉलनी, 
पुणे - ०९ 
३६. | नृत्यांजली नृत्य संस्था शिल्प ४७५/१४, सदरबझार, डा. तावडे हॉस्पिटलसमोर, 
सातारा 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


३७. | सुमुखी परफॉर्मिग आर्टस | डी/५९, ४ था मजला, हेमराजवाडी, ३१६ ज. शां. रोड, 
फाउंडेशन ठाकूरद्वार, मुंबई - ४०० ००२ 
३८. | डॉ. कुमार गंधर्व संगीत | विठ्ठल नगर (बो, प्रकाशा नगर (प), लातूर ४१३ ५१२ 
प्रसारक मंडळ 
३९. | MA कला ५०२, शिवस्मृती, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूवी, 
करीरोड नाका, मुंबई - ४०० ०१३ 
vo. | नंदकिशोर कल्चरल | सेक्टर २१, यमुनानगर, के. विमल भास्कर कपोते चौक, माता 
सोसायटी अमृतानंदमयी मठाजवळ, निगडी, पुणे ४११ ०४४ 
४१. | महेश्वर डान्स अकडमी ई-२०३, २ रा मजला, धिरज प्रेसीडन्सी, एम. जी. रोड, 
कांदिवली (प), मुंबई Yoo ०६७ 
82. । अभिनया इन्स्टीटयुट ऑफ | डॉ. चित्रा विश्वनाथ, एच-०७, जी/२, गितांजली बिल्डिंग, वसई 
रिसर्च अँन्ड फाईन आर्टस | वेस्ट, जि. पालघर 
रजिस्टर्ड ट्रस्ट 
४३. | नृत्यकला निकेतन ४/१४, डिंडेसी बिल्डिंग गायवाडी, गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ 
४४. । संगीत साधना कला | मारवाडी गल्ली, हिंगोली ४३१५१३ 
सांस्कृतिक व सेवाभावी 
प्रतिष्ठान 
४५. । कल्पांगण सांस्कृतिक केंद्र  । २२/१५३९, अभ्युदय नगर, काळाचौकी, मुंबई yoo ०३३ 
४६. | गजानन कृषी पर्यावरण शिक्षण | हिंगोली, ता. हिंगोली, जि. परभणी 
विकास संस्था 
४७. | अभिनय भारतीय नृत्य व कला | घर नं. ५-१-१०५, आईना महल टेकडी, किल्ला रोड, नांदेड 
सांस्कृतिक केंद्र 
४८. | नुपुरा फाईन आर्टस Ast | डी/००२, शिवम, सेक्टर - व्ही, वसंत नगर, वसई रोड (Ga) जि. 
पालघर 
४९. | तंजावुर नृत्य शाळा ८, वृंदावन, सुभाष रोड, विलेपाले (पूर्व), मुंबई Yoo ०५७ 
yo, | अभिजात नृत्य नाटय संगीत | २, गोशिबा we, डिसुझा कॉलनी, कॉलेज रोड, 
अकादमी नाशिक ४२२ ००५ 
५१. श्री त्रिमुर्ती संगीत विद्याळय | द्वारा - श्री भास्कर विठ्ठल गुंजाळ, मळावाडी, मु. पो. माणगाव, 
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग vag ५१९ 
५२. | संजीवनी बहुउद्देशीय | लोहगड नांद्रा, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद संचलित संजीवनी 
सेवाभावी संस्था HA अकादमी, जटवाडा रोड, औरंगाबाद 
५३. | प्राचीन ललित कला प्रबोधिनी | बी-२/१, कुठाळपार्क, डावी भुसारी कॉलनी, पौंड रोड, 
कोथरुड, पुणे - ३८ 
५४. | नटना नृत्य अकॅडमी आय-२०१, शांती कॉम्प्लेक्स, साकि-विहार रोड, तुंगा, पवई, 
मुंबई ४०० ०७२ 
५५. | स्वरमयी गुरुकुल डा. प्रभा अत्रे फाऊंडेशन, १७, माधवी सोसायटी, २७७ सी, 
मोगल लेन, माहीम, मुंबई ४०० ०१६ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


५६. | गुरु संगीत महाविद्यालय ट्रस्ट | 9/303, ए विंग, कारगिल विजय, स्टेला, वसई रोड (प), ता. 
वसई, जि. पालघर ४०१ २०२ 
yo. | stor संगीत विद्यालय व | धामणगाव, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 
बहुउद्देशीय संस्था 
५८. | सांस्कृतिक निकेतन विवेकानंद एज्युकेशन सोसा., पहिला मजला, ट्रस्ट ऑफिस, 
सिंधी सोसायटी, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१ 
५९. | ज्ञानज्योती शौक्षणिक व| गट क्र. 22, किरकटवाडी (कोल्हेवाडी), पुणे २४ 
सांस्कृतिक संस्था 
६०. | स्वर साधना संगीत विद्यालय | ७०/२, बी/१, केलास हाईटस, दत्तनगर किवळे, देहूरोड, पुणे 
४१२१०१ 
६१. । गुरुवर्य पं. शांकरराव वैरागकर | फ्लॅट नं. १०, रामचंद्र कृपा सोसायटी गणेश नगर, सैलानी बाबा 
सार्वजनिक संगीत सेवा मंडळ | स्टॉप जवळ, जेल रोड, नाशिक रोड, ता.जि. नाशिक 
४२२१०१ 
६२. । देवगंधर्व संगीत महाविद्यालय | गणेश पार्क, दुसरा मजला, सर्वे नं.९३, मु. पो. लासलगांव, ता. 
निफाड, जि. नाशिक ४२२ ३०६ 
लोककला प्रकारातील संस्था 
तक्‍ता-ब 
अ.क्र पंस्थेचे नांव पत्ता लोककलेचा प्रकार 
rei 2. ३. 1 हॅ. 
| . | महाराष्ट्र शाहिर परिषद १५०७, सदाशिव पेठ, लक्ष्मी प्लाझा, 
तळमजला, पुणे ४११ ०३०. 
२. । शाहिर हिंगे लोककला | २७३, कसबा पेठ, माणिक चौक, 
प्रबोधिनी पुणे ४११ ०११ 
३. | शिवदर्शन सांस्कृतिक | प्लॉट नं. १११, भारतनगर, गारखेडा 
शाहिरी संच परिसर, औरंगाबाद 
४. | ओम श्री संत सेना भारतीय | सुभम ११५, जिजामाता नगर, वॉर्ड नं.१४, 
कला मंदिर बुलढाणा, ता.जि. बुलढाणा ४४३ ००१ 
ea Sean, aaa aaa, age शाहिरी 
५. राष्ट्रीय एकता साहित्य, , अकोला , अंतुले 
कला, शिक्षण प्रसारक मंडळ | नगर जवळ, हिंगोली - ४३१ ५१३ 
६. । तांबेश्वरी शाहिरी कलापथक ।मु. पो. तांबवा, ता. केज, जि. बीड 
७. साने गुरुजी कला व | श्री कानोबा चौक, पातुर (नानासाहेब) ता. 
सांस्कृतिक क्रीडा पातुर, जि. अकोला ४४४ ५०१ 
बहुउद्देशीय मंडळ 
८. । सुर्यप्रकाश बहुउद्देशीय सेवा | मु. पो. खरवड, ता. कळमनुरी, जि. 
संस्था हिंगोली ४३१ ७०२ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


९. | नानल अकॅडमिक । मु. संतुकपिपरी, पो. डिग्रस, ता. जि. 
मल्टिपर्पज असोसिएझान | हिंगोली 
संस्था 
aa . शाहिर विठ्ठल काटे मु. पो. लिबागणेश, ता. जि. बीड 
ळोककळलाकार कला मंडळ | - ¥39 926 
i १. | जय हनुमान शिक्षण संस्था । मु. कुंभारवाडी, पो. मादळमोही, ता. 
गेवराई, जि. बीड ४३१ १४३ लावा. 
१२. | भैरी भवानी परफॉर्मिगआर्टस | २६/२०, एल. आय. जी. कॉलनी, कुर्ला we 
(प), मुंबई Yoo ०७० 
१३. | रोहिणी लोककला ग्रामीण | मु. पो. age, ता. पूर्णा, जि. परभणी 
मंडळ 
१४. | लोककला व कलावंत | मु. कोल्हे वस्ती, पो. येसगांव, ता. 
उत्कर्ष मंडळ कोपरगांव, जि. अहमदनगर 
१५. | माऊली शैक्षणिक | मु. लिंगा, पो. राजेगांव, ता. सिदखेड 
pl सांस्कृतिक व | राजा, जि. बुलढाणा sijeras, आ. 
क्रीडा मंडळ की 
१६. | लोकजागृती बहुउद्देशीय | छत्रपती कॉलनी, पिसादेवी रोड, नवा पाहि 
सांस्कृतिक कला सेवाभावी | मोंढा, औरंगाबाद ४३१ ००७ 
संस्था 
१७. | शिवपार्वती बहुउद्देशीय । शिवासाई ई-७/२, शिवशंकर कॉलनी, 
सेवाभावी संस्था शिव हनुमान मंदिराशेजारी, जवाहर 
कॉलनी परिसर, औरंगाबाद ४३१ ००५ 
१८. ।म. ज्योतिबा फुले शिक्षण मु. पो. उमरा ठाम, ता. जि. 
कला क्रीडा व आरोग्य | वाशिम ४४४ ५०७ 
बहुउद्देशीय संस्था 
१९. । सप्तरंग थिएटर्स, प्लॉट क्र. २२, सातभाई मळा, अहमदनगर 
४१४ ००१ 
२०. । नाटय संस्कार कला | २०५, शुक्रवार पेठ, पाटसकर मार्ग, 
अकादमी काळया हौदाजवळ, पुणे ४११ ००२ 
२१. । ळोकमंगळ सर्व सेवा | श्री. व्यंकटेश वृंदावन सोसायटी, फ्लॅट नं. | इतर लोककला 
सोसायटी बी-३०८ नवले पुलाजवळ वडगांव (बु.) पुणे 
४११ ०४१ 
२२. । बालगंधर्व सांस्कृतिक, | श्री. बालनाथ रामराव ears, देशपांडे 
कला, क्रीडा व युवक मंडळ | गल्ली, क्रांती चौक, परभणी ४३१ ४०१ 
२३. | राजीव गांधी युवा फोरम डी-१४०, परिपूर्ती एकता कॉलनी, गांधी 
विद्यालय जवळ, वसमत रोड, ता.जि. 
परभणी 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


२४. | सुपुष्ममंगळ बहुउद्देशीय । मु. येरगांव, पो. भेजगांव, ता. मुल, जि. 
संस्था चंद्रपूर 
२५. | मानव सेवा प्रतिष्ठान मु. पो. मोहोज खुर्द, ता. पाथर्डी, जि. 
अहमदनगर 
२६. | ait. अष्टविनायक शैक्षणिक | २४, युनिटी चेंबर, Wear कॉलनी रोड, 
व सांस्कृतिक मंडळ जळगांव 
२७. | व-हाड शैक्षणिक, सामाजिक | मु. लोणी, पो. रिधोरा, ता. बाळापूर, जि. 
व सांस्कृतिक बहुउद्देशीय | अकोला 
संस्था 
२८. | तन्मय ग्रूप द्वारा नाथा चितळे, २० आरतीया 
कॉम्पलेक्स, लोहार गल्ली, TT टॉकीज 
रोड, नांदेड ४३१ ६०४ 
२९. | मंगल थिएटर्स ९ ब/१ गुरुवार पेठ, पुणे 
३०. | स्वप्नील - सपना लोककला | मानेगांव, ता. माढा, 
विकास मंडळ जि. सोलापूर ४१३ ४१० 
३१. | कै. सोपानराव तादलापुरकर | कुंचेली, ता. नायगांव (खे.) जि. नांदेड 
क्रीडा मंडळ व व्यायाम शाळा 


2. 


या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त Tea अ व ब मध्ये निवड करण्यात आलेल्या नोंदणीकृत संस्था 


सन २०१९ मध्ये होणा-या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस (इयत्ता १० वी) बसणा-या विद्यार्थ्यांना 
प्रमाणपत्र देण्यास पात्र आहेत. 


३. 


तसेच, खालील नोंदणीकृत संस्थांना सन २०१९ पासून पुढील ३ वर्षात होणा-या माध्यमिक 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेस (इयत्ता १० वी) बसणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य व लोककला या क्षेत्रातील संस्था 


तक्‍ता-क 
अ.क्र संस्थेचे नांव पत्ता 
| . _ भारतीय संगीत प्रसारक | ४९५, शनिवार पेठ,मेहूणपुरा, पुणे 
मंडळाचे गंधर्व महाविद्यालय 
२. | भारती विद्यापीठ भारती विद्यापीठ भवन, लालबहादूर शास्त्री मार्ग, 
पुणे ४११ ०३० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


३. | रचना नृत्य विद्यालय १०२/ 903, नंदिनी अपार्टमेंट, बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, 
डी. पी. रोड, कात्रज, बदलापूर (पूर्वी, जि. ठाणे ४२१ ५०३ 
४. | स्वरांजली बहुउद्देशीय संगीत | स्वरांजळी निवास, डब्ल्यू.टी-१, भक्‍ती कन्स्ट्रक्‍्ठान, 
शिक्षण संस्था बीड - ४३१ १२२ 
५. | कमलाभवानी बहुउद्देशीय | करमाळा, मु. पो. करमाळा, जि. सोलापूर 
संस्था संचलीत सुरताल 
संगीत विद्यालय 
६. | कलावधिनी चॅरिटेबल ट्रस्ट, | १५८२/१५७५, ब सदाशिव पेठ, टिळक रोड, पुणे ४११ ०३० 
७. | कलांगण ४, कौस्तुभ, अनंत पाटील मार्ग, दादर (प) मुंबई २८ 
८. श्री एकनाथ संगीत | क्रषी प्रसाद बिल्डिंग, मुकबधीर शाळेमागे, राधानगरी शोजारी, 
महाविद्यालय APA नगर, उत्तर नगर रोड, बीड 
९. । मृदंगाचार्य जालिंदर सस्ते | मु. पो. येडशी, जि. उस्मानाबाद 
वारकरी सेवा मंडळ 
पमां ०. | सुशिला पृथ्वीराज चव्हाण | २/२४, वॉर्डन बिल्डिंग, जी. के. मार्ग, ळोअर परेल, मुंबई 
प्रतिष्ठान 
णल १. | कलानंद नृत्य संस्था २०१/२९, विजय अनेक्स सोसायटी, वाघबीळ रोड, ऑफ 
जी.बी. रोड, ठाणे (प) ४०० ६१५ 
१२. | संगीत ज्ञानपीठ गणाधीश रेसिडन्सी, मोहन नगर, जळगाव ४२५ ००२ 
१३. | आर्ट सोसायटी डी ४०४, तिरुपती अपार्टमेंट, नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व) 
जि. ठाणे ४०१ १०५. 
१४. । अखिल भारतीय गांधर्व | सेक्टर ९-अ, प्लॉट नं. ५, वाशी, नवी मुंबई yoo ७०३ 
महाविद्यालय मंडळ 
१५. | नालंदा भरत नाटयम्‌ नृत्य | सप्तशंगी बंगला, अमृतबाग सोसायटी, साईबाबा मंदिरा 
ट्रस्ट SIN, सायबा हॉल जवळ, मनिषा नगर, कळवा, 
ठाणे ४०० ६०५ 
१६. । पुणे भारत गायन समाज १४८६ शुक्रवार पेठ, AMIN Vide, बाजीराव रोड, 
पुणे ४११ 002 
शाहिरी लोककला प्रकारातील पात्र संस्थांची यादी 
अ.क्र संस्थेचे नांव पत्ता व दूरध्वनी क्र. 
oe : 2. 3. 
ba . _ महाराष्ट्र शाहिर परिषद १५०७, सदाशिव पेठ, लक्ष्मी प्लाझा, तळमजला, 
पुणे ४११ ०३०. 
२. । शाहिर हिंगे लोककला | 203, कसबा पेठ, पुणे ४११ ०११ 
प्रबोधिनी 
३. | शिवदर्शन सांस्कृतिक शाहिरी | प्लॉट नं. १११, भारतनगर, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद 
संच 
४. । तांबेश्वरी शाहिरी कलापथक ।मु.पो. तांबवा, ता. केज, जि. बीड 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


भारुड, पोवाडा व गोंधळ लोककला प्रकारातील पात्र संस्थांची यादी 
i . | लोककला व कलावंत उत्कर्ष | मु. कोल्हे वस्ती, पो. येसगांव, ता. कोपरगांव, जि. अहमदनगर 
मंडळ 
इतर लोककला प्रकारातील पात्र संस्थांची यादी 
ia . | बालगंधर्व सांस्कृतिक, कला, | श्री. बालनाथ रामराव देशपांडे, देशपांडे गल्ली, क्रांती चौक, 
क्रीडा व युवक मंडळ परभणी ४३१ ४०१ 
२. | राजीव गांधी युवा फोरम डी-१४०, परिपूर्ती एकता कॉलनी, गांधी विद्यालय जवळ, 
वसमत रोड, ता.जि. परभणी 
३. | नाटय संस्कार कला अकादमी | २०५, शुक्रवार पेठ, पाटसकर मार्ग, काळया हौदाजवळ, 
पुणे ४११ ००२ 
४. | व-हाड शौक्षणिक, सामाजिक | मु. लोणी, पो. रिधोरा, ता. बाळापूर, जि. अकोला 
व सांस्कृतिक बहुउद्देशीय 
संस्था 
५. | मंगल थिएटर्स ९ ब/१ गुरुवार पेठ, पुणे 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११०५१५१८३४७१२३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 

Thorat 

Date: 2018.11.05 15:22:31 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 


ज्ासनाचे उप सचिव 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य व शालेय शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


eon G&G & 


. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) पुणे 


संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
अध्यक्ष/सचिव, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 


. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 


विभागीय अध्यक्ष / सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 


(सवी 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१८/प्र.क्र.२९९/सां.का.४ 


१०.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

११.सर्व शिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक) 

१२. सर्व शिक्षण निरीक्षक (पूर्व, पश्चिम व उत्तर) मुंबई 

१३.नोंदणीसाठी मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व संस्था (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 
यांचेमार्फत) 

१४.निवड नस्ती (सां.का.४). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


